पोलीस कुटुंबियांच्या विविध समस्यांचे 
निराकरण करण्यासाठी समन्वय समिती 
गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोकुआ-१२१६/प्र.क्र.८५५/पोल-७ 
दुसरा मजला, गृह विभाग, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ३१ जुले, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः पोकुआ-१२१६/प्र.क्र.१२/शिकाना/पोल-७, दिनांक १० 
जानेवारी, २०१७. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः पोकुआ-१२१६/प्र.क्र.८५५/पोल-७, दिनांक १८ मार्च, 
२०२० 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील पोलीसांच्या विविध समस्यांसंदर्भात त्यांच्या कुटुंबियांकडून वेळोवेळी त्यांना 
भेडसावणार्‍या समस्या/ अडचणींबाबत शासनाकडे निवेदने केली जातात. पोलीसांच्या कुटुंबियांना 
येणाऱ्या समस्या/ अडचणींवर विचारविनिमय करुन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी समन्वय समिती 
गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या संदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे:- 
शासन निर्णय :- 


राज्यातील पोलीसांच्या कुटुंबियांच्या विविध समस्या/ अडचणींसंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे समन्वय समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. नाव/ पदनाम समितीमधील पद 
।_१__ मा. उपमुख्यमंत्री, गृह अध्यक्ष 
श्री. दीपक केसरकर, मंत्री, शालेय शिक्षण सदस्य 
3 श्री. मंगलप्रसाद लोढा, मंत्री, कौडल्य विकास, उद्योजकता व सदस्य 
नाविन्यता 
४ | tt. कालिदास कोळंबकर, विधानसभा सदस्य सदस्य 
५ | St. राम कदम, विधानसभा सदस्य सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पोकुआ-१२१६/प्र.क्र.८५५/पोल-७ 


अ.क्र नाव/ पदनाम समितीमधील पद 

६ | at. परिणय फुके, विधानपरिषद सदस्य सदस्य 

७ | att. सिद्धार्थ शिरोळे, विधानसभा सदस्य सदस्य 
अपर मुख्य सचिव, गृह, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

९ | पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 

| do | पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई सदस्य 

a q | उपाध्यक्ष- नि- व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस सदस्य 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., मुंबई 

92. श्री. राहुल अर्जुनराव दुबाले, बीड सदस्य 


सदर समन्वय समिती ही पोलीसांच्या कुटुंबियांच्या अडचणींसंदर्भात जसे की, कौशल्य 


कार्यक्रमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, निवासस्थाने, आरोग्य इत्यादी समस्यांबाबत 


विचारविनिमय करुन त्याचे निराकरण करण्यासाठी शासनास उपाययोजना सुचवेल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७३११७१७३३४१२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHETAN BALASAHEB NIKAM 
C H ETA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34d0a26 
B A L A S A H E B 661 f5eefb602c359549d8ed451 le, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7268DE4066097 1F80951C66D0E657 
£903B378196F51A978D2A366CF5EB564C0C, 
N | KA M cn=CHETAN BALASAHEB NIKAM 


Date: 2024.07.31 18:30:45 +05'30' 


(चेतन निकम) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री, गृह यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. मंत्री, कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोकुआ-१२१६/प्र.क्र.८५५/पोल-७ 


श्री. कालिदास कोळंबकर, सन्मा. विधानसभा सदस्य, 
श्री. राम कदम, सन्मा. विधानसभा सदस्य, 

डॉ. परिणय फुके, सन्मा. विधानपरिषद सदस्य, 

श्री. सिद्धार्थ शिरोळे, सन्मा. विधानसभा सदस्य. 

अपर मुख्य सचिव, गृह, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
. उपाध्यक्ष-नि-व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 


महामंडळ मर्या., मुंबई. 


. श्री. राहुल अर्जुनराव दुबाले, बीड. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


